महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 
अभियानांतर्गत कार्यरत समुदाय संसाधन 
व्यक्‍ती (Community Resource Person- 
CRP) / WRaT (ICRP) / सखी यांच्या मासिक 
मानधनात केलेली वाढ व स्वयंसहाय्यता गटांना 
राज्य शासनाकडून देण्यात येणारा वाढीव 
फिरता निधी अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी नवीन 
लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः उमेद - २०२१/प्र.क्र.१०९/योजना-३ 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ नोव्हेंबर, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत कार्यरत समुदाय संसाधन व्यक्तीं 


(Community Resource Person-CRP) / प्रेरिका (ICRP) / सखी यांना त्यांच्या कामाचे प्रचलित 


पध्दतीने मुल्यमापन करुन कमाल रु.६०००/- दरमहा मानधन अदा करण्याबाबत निर्णय घेण्यात 


आलेला आहे. तसेच उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्थापन झालेल्या 


स्वयंसहाय्यता गटांना सद्य:स्थितीत “अ”, “ब” व “क” वर्गवारीत श्रेणीकरण करुन अधिकतम 


रु.१५,०००/- फिरता निधी (Revolving Fund) वितरीत करण्यात येतो. यामध्ये वाढ करुन केंद्र 


शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनान्वये स्वयंसहाय्यता गटांची वर्गवारी करुन “अ” वर्गवारी प्राप्त 


होणाऱ्या स्वयं सहाय्यता गटांना रु.३०,०००/- व वर्गवारी “ब” व “क” मध्ये येणाऱ्या स्वयंसहाय्यता 


गटांना प्रचळित पध्दतीने फिरता निधी (Revolving Fund) अदा करण्याबाबत संभाजीनगर येथील 


दिनांक १६.०९.२०२३ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर निधी हा राज्य 


शासनाकडून देण्यात येणार असल्याने नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत कार्यरत समुदाय संसाधन व्यक्‍ती 


(Community Resource Person-CRP) / प्रेरिका (ICRP) / सखी यांच्या मासिक मानधनात 


केलेली वाढ व स्वयंसहाय्यता गटांना राज्य शासनाकडून देण्यात येणारा वाढीव फिरता निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः उमेद-२०२३/प्र.क्र.१०९/योजना-३ 


अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन स्वतंत्र लेखाशिषे उघडण्यास शासनाची मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


लेखाशिर्ष मराठी 


लेखाशिर्ष इंग्रजी 


मागणी क्र.एल ३, 

२५०१, ग्रामविकासासाठी fasts कार्यक्रम, 

०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, 

१०१, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, 
(०१) सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, 
(09)(29) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 
अभियानांतर्गत समुदाय संसाधन व्यक्तींसाठी 
वाढीव मानधन व स्वंय सहायता गटांना फिरता 
निधी (अतिरिक्त राज्य हिस्सा), ३३ अर्थसहाय्य, 
(२५०१ ए१८२) 


Demand No.L-3, 

2501, Special Programmes for Rural 
Development, 

06, Self Employment Programmes, 

101, Suvarna Jayanti Gram Swayamrojgar 
Yojana, 

(01) Suvarna Jayanti Gram Swayamrojgar 
Yojana, 

(01)(21) Additional Remuneration for 
Community Resource Person and Revolving 
Funds for Self Help Groups under 
Maharashtra State Rural Livelihood Mission 
(Additional State Share), 33 Subsidies, 
(2501 A182) 


२. सदर शासन निर्णय मा.प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-|, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या 


मान्यतेने अनौपचारिक संदर्भ क्र.ख.वि./ 


चा-१/ग्रा.वि.वि.ज.सं.वि./यू.ओ.आर.-१०५/२०२३- 


२४/८४१, दिनांक ०१.११.२०२३ तसेच नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४३/का.१४४४, 


दिनांक 90.90.2023 व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४४३/२०२३/व्यय-१५, दिनांक 


१७.१०.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२८११२२३९३७२० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIVEK ASHOK DAINGADE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


Wd, 


MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=53c2fccec74ddb1c052589e5cbaed9d 
A H K 19ba0d0043df169c83be27faeb8bf045b, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=670EBOFA576F65F4406D031E1 

1 A90EA6FFB3AEFB253D401F5CED2AD1A6605 
D ) A | N G A D ) F DBF, cn=VIVEK ASHOK DAINGADE 

Date: 2023.11.28 17:08:27 +05'30' 

(विवेक दाईंगडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.मंत्री, ग्राम विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः उमेद-२०२३/प्र.क्र.१०९/योजना-३ 


मा.राज्यमंत्री, ग्राम विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी 

जिल्हाधिकारी (सवी 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड), सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 
उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा 
मजला, दक्षिण विंग (एसबीआय साईड), सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - 
४०० ६१४. 


१०)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा अध्यक्ष, ग्रामीण विकास यंत्रणा (सर्व) 
११) उप सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१५) व ( अर्थ-१७) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२) उप सचिव, नियोजन विभाग (का.१४४४), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१३ 
१४ 


संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 


१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 
१६)सह सचिव / उप सचिव, ग्राम विकास विभाग (सर्व कार्यासने). 
१७)निवडनस्ती. 


) 
) 
) 
) 
) संचालक, निवासी व लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


